नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यातील माहूर व आर्णी 
तालुक्यातील इजिमा रस्ते राज्यमार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २१ जानेवारी, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१२१/३५३१, दि. ०९/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये नांदेड 
व यवतमाळ जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग १६१ अ ते आष्टा पडसा पैनगंगा नदी रानिधानोरा अंजनखेड 
लोनबेहळ ते राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ हा रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. 

सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ता 

राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यातील खालील रस्ता राज्यमार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ । साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
क्र. रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी एकूण नामाभिधान 
लांबी 
| . । राष्ट्रीय महामार्ग १६१अ इतर जिल्हा | 00/od ६/३०० २५.०० राज्यमार्ग ४०४- 
ते आष्टा पडसा पैनगंगा नदी मार्ग-०२ । §.300 कि.मी. कि.मी. 
राणीधानोरा 


इतर जिल्हा । ७/००ते ११/७०० 


अंजनखेड लोनबेहळ ते राष्ट्रीय मार्ग-१३९ । ४.७०० कि.मी 
महामार्ग ३६१ इतर जिल्हा | ८/५०० ते 
रस्ता. मार्ग-७२ १४/८०० 
६.३०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | ९/०० ते १६/७०० 
मार्ग-१४२ | ७.७०० कि.मी. 
एकूण 00 


कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ६.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०५९.४३-- ६.३००) म्हणजेच १०६५.७२ कि.मी. इतकी व 
इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१२९२.९५- ६.३००) 
म्हणजेच १२८६.६५ कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०६/नियोजन-२ 


तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८.७०० कि.मी. ने वाढ होवून 
एकूण लांबी (१०७१.९०-- १८.७००) म्हणजेच १०९०.६ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १८.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३९७.१७० - 92 900) म्हणजेच ३७८.४७ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०१२११६३५२९००१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant 00000 ee Vas 
Vinayakrao Patil Sesser 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद/अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नांदेड/यवतमाळ. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड/यवतमाळ (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर/यवतमाळ विशेष प्रकल्प. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

) निवडनस्ती. 


<2 ७ & २2 


q 


0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


